तात्पुरती जेष्ठतासूची 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक 
संचालक "गट-अ" या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.१.१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.२८४/पोल-४, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जून, २०१८. 


संदर्भ 9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) गृह विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक एफएसएल-०४१३/प्र.क्र.३०८/पोळल-४, 
दिनांक :-३.६.२०१७. 
३) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक मुं/का/२७४४-४५/२०१८, दिनांक २१.०३.२०१८. 


शासन परिपत्रक :- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.०१.०१.२०१६ ते दि.०१.१२.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीत नवीन नियुक्‍ती 
आणि सेवानिवृत्ती व इतर बाबी लक्षात घेऊन दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची या परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर जेष्ठता सूचीमध्ये काही आक्षेप असल्यास संबंधितांनी सदर आक्षेप ३० दिवसात न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडे सोपविण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे संचालनालयाने आक्षेपाची पुर्तता 
करुन शासनास अहवाल सादर करावा. 
3. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०६२८१८२७५८८५२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SOMNATH Bev oo 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbda 


VPotare Eas. 
(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),१८ वा मजला, नविन प्रशासकिय इमारत,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२) प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन परिपत्रक PAH: एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.२८४/पोल-४ 


३) उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर/ पुणे/ औरंगाबाद/ नाशिक/ 
अमरावती/'नांदेड/कोल्हापूर . 

४) संबंधित अधिकारी यांना (प्रभारी संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 

५) निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


गृह विभाग/पोल-४ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ प्रपत्र-अ नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक 
संचालक, गट-अ संवर्गाची दि.१.१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (परिशिष्ट-अ) 


अ.क्र. | ज्येष्ठ नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक | सेवेचे 
ता (नियुक्‍तीनं दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता | ठिकाण 
क्र्मां तर प्रवर्ग (सरळसेवेने/ । ज्येष्ठतेचा 
क बदलला मर्यादित । मानीव दिनांक 
असल्यास विभागीय 
त्याचा परीक्षेव्दारे 
दिनांक) नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता 
क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) अभिप्राय 
| a | २ ३ fe ee 4 द fh eed ८ ९ pas ॥ AG || १२ 
श्रीमती ढोबळे यांची 
शा.आ.गृ.वि.क्र.एफएसएल 
i . सौ.सा.सु.ढोबळे इमाव | ०६-०३-१९६२ | १८-१०-२००८ थेट/२ | १८-१०-२००८ | ३१-०३-२०२० | एमएससी । नागपूर | ०२०८/३८७/प्र.क्र.१६५/पोल-४ 
दि.२२-९-२००८ अन्वये नेमणूक 
करण्यात आली आहे. 
श्री.जगताप यांची 
शा.आ.गृ.वि.क्र.एफएसएल 
२ २ | श्री.र.का.जगताप | अ.जाती | २२-०२-१९६५ | १४-१२-२०११ | थेट २/२०१० | १०-०२-२०११ | २८-०२-२०२३ | एमएससी | कोल्हापूर | ०५१०/११८९/प्र.क्र.४५८/पोल-४ 
दि.७-१२-२०११ अन्वये नेमणूक 
करण्यात आली आहे. 
३ 3 श्री.रा.रा.मावळे इ.मा.व. | ०१-११-१९६३ | १०-०२-२०११ | थेट ३/२०१० | १०-०२-२०११ | ३१-१०-२०२१ | एमएससी | मुंबई ज्येक्र ३ ते ६ वरील अधिका- 
यांची शा.आ.गृ.वि.क्र. एफएसएल 
eq ४ श्री.दि.य.देसाई खुला । २९-१२-१९६४ | १०-०२-२०११ | थेट ४/२०१० | १०-०२-२०११ | ३१-१२-२०२२ | एमएससी | मुंबई | 0490/ ११८९/ प्र.क्र.४५८/पोल- 


डॉ.(सौ.)व.रा. अय म्हा अर हि se एमएससी पुणे ४ दि.७-२-२०११ अन्वये नेमणूक 
: ५ | राठोड न billie कटी 1630464054. 310202 पीएचडी डु करण्यात आली आहे. 
as ग एमएससी 
६ & डा.म.रा.भाडारकर इ.मा.व. १६-०८-१९७४ ०१-०३-२०११ थेट ९/२०१० | ११-०२-२०११ | ३१-०८-२०३२ पीएचडी नागपूर 
श्री.लादे यांची 
co शा.आ.गृ.वि.क्र.एफएसएल 
5 . श्री.श्री.ह.लादे AMA | २२-०६-१९६५ | १४-१२-२०११ aejacne..|/ Troe tome ३९०१0०२०१३ एमएससी | कोल्हापूर | ०५१०/११८९/प्र.क्र.४५८/पोल-४ 
दि.७-१२-२०११ अन्वये नेमणूक 
करण्यात आली आहे. 
श्री.गोसावी यांची शा. आ. गृ. 
बट वि.क्र.एफएसएल ०५१० /११८९ 
८ ८ | श्री.न.रा.गोसावी ATG) “| ०७०६१, ११७२०३७११७ काळत ०१११३२ एमएससी | पुणे |।/ प्र.क्र.४५८/पोल-४ दि.७-२- 
२०११ अन्वये नेमणूक करण्यात 
आली आहे. 
९ 8 श्री.र.रा.कुलकर्णी | खुला | २३-१०-१९६० | ३०.३.२०१२ पदोन्नती । २९.३.२०१२ | ३१-१०-२०१८ | एमएससी | पुणे | MI ९ ते ११ वरील अधिका- 
यांची शा.आ.गृ.वि.क्र. एफएसएल 
| a0 | | a0 | श्री.प्र.वि.गुजर खुला । २७-०६-१९६३ | २.४.२०१२ पदोन्नती । २९.३.२०१२ | ३०-०६-२०२१ | एमएससी | पुणे मिव प्रका ल, 
| | ae खुला २९-१०-१९६४ । ३०.३.२०१२ । पदोन्नती २९.३.२०१२ | ३१-१०-२०२२ | एमएससी | औरंगाबाद दि.२७-३-२०१२ तात्पुरते रिट 
चांदेगांवकर 


पिटीशन क्र.८४५२/२००४ मधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
सहायक संचालक पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेवर अवलंबित पदोन्नती 
देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधिन सेवाज्येष्ठता दर्शविण्यात 
आलेली आहे . 


१२ 


१२ 


श्री.चं.रा.बोडखे 


०१-०६-१९६१ 


१८-०६-२०१४ 


पदोन्नती 


१७-०६-२०१४ 


३१-०५-२०१९ 


एमएससी 


नाशिक 


१३ 


१३ 


श्री.खे.दे.राणे 


०६-०१-१९६४ 


१८-०६-२०१४ 


पदोन्नती 


१७-०६-२०१४ 


३१-०५-२०२२ 


एमएससी 


मुंबई 


| 


a 


श्री.रा.शं.माळी 


२३-०४-१९६३ 


१७-०६-२०१४ 


पदोन्नती 


१७-०६-२०१४ 


३०-०४-२०२१ 


एमएससी 


पुणे 


१५ 


१५ 


सौ.ध.स.सिन्हा 


०१-०२-१९६५ 


१८-०६-२०१४ 


पदोन्नती 


१७-०६-२०१४ 


३१-०१-२०२३ 


एमएससी 


मुंबई 


१६ 


१६ 


श्री.सु.सो.डावरे 


०९-०६-१९६४ 


१८-०६-२०१४ 


पदोन्नती 


१७-०६-२०१४ 


३०-०६-२०२२ 


एमएससी 


मुंबई 


जे.क्र.१२ ते १६ वरील 
अधिकाऱ्यांना शासन आदेश गृह 
विभाग क्र.एफएसएल- 
०४१३/प्र.क्र.१८३/पोल-४, दि. 
११-६-२०१४ अन्वये तात्पुरत्या 
तत्वावर रिट प्रिटीडान 
क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून सहायक 
संचालक पदावर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर 
अवलंबित पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. 


- 


- 


श्री.वि.र.चव्हाण 


विजा-अ 


१२-०८-१९६७ 


१५-०९-२०१४ 


पदोन्नती 


१५-०९-२०१४ 


३१-०८-२०२५ 


एमएससी 


औरंगाबाद 


श्री.चव्हाण यांना शासन आदेशा 
गृह विभाग क्र.एफएसएल- 
०४१३/प्र.क्र.१८३/पोल-४, 
दि.१०-९-२०१४ अन्वये 
तात्पुरत्या तत्वावर रिट freer 
क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून सहायक 
संचाळक पदावर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेवर 
अवलंबित पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे 


१८ 


१८ 


श्री.प्र.मि.मिसाळ 


इमाव 


११-१०-१९६१ 


१.१२.२०१५ 


थेट १/२०१५ 


१.१२.२०१५ 


३०.११.२०१९ 


एमएससी 


अमरावती 


१९ 


१९ 


डॉ.सं.औ.चेट्ठी 


खुला 


२०.११.१९७७ 


१.१२.२०१५ 


थेट २/२०१५ 


१.१२.२०१५ 


३०.११.२०३५ 


एमएससी 
पीएचडी 


नांदेड 


२० 


२० 


श्री.अ.दि.गेडाम 


अ.जमाती 


१२.१०.१९७५ 


१.१२.२०१५ 


थेट ३/२०१५ 


१.१२.२०१५ 


३१.१०.२०३३ 


एमएससी 


नांदेड 


जे. क्र.१८ ते २१ वरील 
अधिकाऱ्यांना शा. आ.गृ. वि. क्र. 
एफ एसएल 0893 /प्र.क्र.१४९/ 
पोल-४ दि.२३-११-२०१५ अन्वये 
नेमणूक करण्यात आली आहे. 


5 शी श्री.वा.वि.पाटील Be छु द न नांदेड 
१ १ विमाप्र ०८.११.१९७५ | १५.१२.२०१५ | थेट ४/२०१५ | 94.92.2094 | 30.99.2033 | एमएससी | नांदेड 
श्रीम. प.म. कुलकर्णी शा. आ.गृ. 
वि. क्र. एफ एसएल ०४१३ 
a 5 श्रीम. प.म. डु 5 ढु डु त 3 
२२ २२ कुलकर्णी खुला ५.७.१९७४ १४.१.२०१६ | थेट ५/२०१५ | १४.१.२०१६ | ३१.७.२०३२ | एमएससी | नाशिक | /प्र.क्र.१४९ / पोल-४ दि.२३-११- 
g २०१५ अन्वये नेमणूक करण्यात 
आली आहे. 
23 23 श्री.सं.गो. खिलारे | अजा. १.६.१९६६ ७.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ ३१.५.२०२४ ।एमएससी | औरंगाबाद | ज्ये.क्र.२३ व ३१ वरील अधिका- 
यांना शा. नि. गृ.वि.क्र. एफ 
२४ ।२४ । सौ.शि.श्री.आपटे | खुला १८.२.१९६४ | ७.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ | २८.२.२०२२ एमएससी | नागपूर । एसएल-०४१५/ प्र.क्र.१५६ 
/पोल-४ दिनांक ३१-१२-२०१६ 
२५ ।२५ | सौ.नि.प्र.बक्षी खुला ७.१२.१९६५ ६.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ ३१.१२.२०२३ ।एमएससी | पुणे अन्वये तात्पुरत्या तत्वावर रिट 
पिटीशन क्र.८४५२/२००४ 
२६ ।२६ | सौप्रे.अ. खुला १०.२.१९६४ | ६.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ | २८.२.२०२२ ।एमएससी | मुंबई मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
घोसरवाडकर राहून सहायक संचालक पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
२७ ।|२७ । श्री.सं.शा. प्रभावळे । अजा १६.४.१९६७ | ६.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ । ३०.४.२०२५ "एमएससी | मुंबई मान्यतेवर अवलंबित तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
२८  |।२८ _  श्री.सु.द. कुनकुटे | अजा १५.७.१९६७ ९.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ ३१.७.२०२५ णि मुंबई 
२९ २९ श्री.अ.ति. पांढरे भ.ज.(क) | १.६.१९७८ ६.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ ३१.५.२०३६ णं नाशिक 
३० ३० श्री.गो.बा. सराते । अ.ज २.५.१९७८ ६.१.२०१७ पदोन्नती ६.१.२०१७ ३१.५.२०३६ ।एमएससी | अमरावती । ज्ये.क्र.२३व ३१ वरील अधिका- 
यांना शा. नि. गु.वि.क्र. एफ 
एसएल-०४१५/ प्र.क्र.१५६ 


39 


३१ 


श्री.उ.म.सराटे 


अ.ज. 


१.७.१९६४ 


१०.१.२०१७ 


पदोन्नती 


१०.१.२०१७ 


३०.६.२०२२ 


बीएससी 


अमरावती 


/पोल-४ दिनांक ३१-१२-२०१६ 
अन्वये तात्पुरत्या तत्वावर रिट 
पिटीशन क्र.८४५२/२००४ 
मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सहायक संचालक पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेवर अवलंबित तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


